जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय 
समितीवर अशासकीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


जिल्हा - नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-१८ जून, २०१९ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम ,३- 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम -३, 
दिनांक १६.११.२०१८ 
(३) कृषि व पदुम विभाग, शासन पूरक पत्र. क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम -३, 
दिनांक १६.१.२०१९ 


शासन [नर्णय :- निर्णय :- 

वाचा क्र.१ येथील दिनांक १६.११.२०१८ व अ.क्र.२ येथील दिनांक १६.१.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये नागपूर जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर 
अज्ञासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता, नागपूर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर 
संबंधित जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे/प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते 
या क्षेत्रामध्ये खालील व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर 
अज्ञासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


अ.क्र. अशासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 

षि श्री.सनथकुमार गुप्ता, संबंधित जिल्ह्यातील ।अशासकीय सदस्य 

“हरीहर गजानन”, तीन खंबा चौक, | मानवहितकारक कार्य 
टिमकी बाजार, नागपूर - ४४० ०१८| करणारे/ प्राणी 

२ श्रीमती करिश्मा गोविदजी गालानी, | कल्याणासाठी कार्य अशासकीय सदस्य 

चंद्रलोक बिल्डिंग, फ्लॅट नं.२१० | करणारे पाच ते सहा 

c/o श्रीमती ईश्वरीदेवी कुडाळानी, | कार्यकर्ते. 

सेंट्रल अव्हेन्यू रोड, न्यू हॉस्पीटल 

स्क्वेअर,नागपूर-४४००१८. 

३ श्रीमती अंजली जगननीवास वैद्यार, अशासकीय सदस्य 

प्लॉट नं.६६, वर्मा ले आऊट, 

अंबाझरीजवळ, 

नॉर्थ अंबाझरी रोड, नागपूर ४४००३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 


22 


सदर नियुक्‍ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन 


राहून करण्यात येत आहे. 


४. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०६१८१२१५४११३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIJAY ९११४-१८ 
CHAUDHARI 


(विजय का.चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 
मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 


८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


जिल्हाधिकारी नागपूर . 

प्रादेशिक सहआयुक्त पश्ुसंवर्धन,नागपूर. 

जिल्हा MAA उपआयुक्त, नागपूर. 

जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

नागपूर जिल्ह्यातील प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 
सर्व अशासकीय सदस्य. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


